जिल्हा हिवताप अधिकारी, ठाणे 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील २८० 
कर्मचा-यांचे जिल्हा हिवताप अधिकारी 
कार्यालय, पालघर यांच्याकडे 
हस्तांतरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४१/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : १२ फ़ेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:पदनि-२०१८/प्र.क्र.४० (भाग- 
२)/आरोग्य ३, दि.२३.०५.२०१८. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०९ /आरोग्य ३अ, 
दि.१५.०२.२०१९. 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे-६ यांचे पत्र : 
जा.क्र.ससंआसे/किजरो/आस्था १/ठाणे पालघर विभाजन/न.क्र.८२/२०२२/१७८१४-१६, 
दिनांक २०.१२.२०२२. 
प्रस्तावना:- 
दि.०१.०८.२०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्यातून विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात 
आलेली होती. दि.२३.०५.२०१८ रोजीच्या झासन निर्णयान्वये जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालय, 
पालघर करीता नियमित १० पदे, काल्पनिक कुठळल-२०, काल्पनिक अकुशल-०२ अशी एकूण ३२ पदे 
निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. तसेच दि.१५.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालय, पालघर करीता जिल्हा हिवताप अधिकारी, पालघर या मंजूर 
पदास कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. जिल्हा 
हिवताप अधिकारी कार्यालय, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यातील २८० पदे 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, पालघर कार्यालयाकडे हस्तांतरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 
शासन निर्णय :- 

जिल्हा हिवताप अधिकारी, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील नवनिर्मित जिल्हा हिवताप अधिकारी, 
पाळघरकरीता पुढील तक्त्यातील स्तंभ क्र.४ येथील गट-क व गट-ड संवर्गातील एकूण २८० पदे 
हस्तांतरीत करण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३९२/आरोग्य ३अ 


अ.क्र पदाचे नाव ठाणे पालघर एकूण पदे 
ee Q 3 Le दु 
१ (अ) आरोग्य सेवक (पु.) 
१) उपकेंद्र ९० १४८ २३८ 
२) नगरपालिका/महानगरपालिका १११ २३ १३४ 
३) जिल्हास्तरीय इतर कार्यालयातील पदे ०५ ०७ १२ 
२ (ब) आरोग्य पर्यवेक्षक 
१) तालुकास्तर ०५ ०८ १३ 
२) जिल्हास्तरीय इतर कार्यालयातील पदे ०९ i, ee | ० ०९ 
३ (क) आरोग्य सहाय्यक (पु.) 
१) प्रा.आ. केंद्र २२ २८ Yo 
2) नगरपालिका/महानगरपालिका ०२ ०४ ०६ 
३) जिल्हास्तरीय इतर कार्यालयातील पदे १३ ०४ १७ 
४ (ड) प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी 
१) प्रा.आ. केंद्र १७ १० २७ 
२) जिल्हास्तरीय इतर कार्यालयातील पदे ०९ ०२ ११ 
षु (3) क्षेत्र कर्मचारी 
१) जिल्हास्तरीय इतर कार्यालयातील पदे १२ ४६ ष्ट 
एकूण २९५ २८० ५७५ 


२. सदर हस्तांतरीत २८० पदांपैकी खालील तक्त्यात नमूद २२१ पदांचे वेतन व भत्ते जिल्हा 
हिवताप अधिकारी कार्यालय, ठाणे येथून अदा करण्यात येत असून यापुढे सदर २२१ पदांचे वेतन/भत्ते, 
आस्थापना व लेखाविषयक कामकाज यापुढे जिल्हा हिवताप अधिकारी, पालघर यांचे कार्यालयाकडून 
हाताळली जावीत. 


अ.क्र. | पदनाम मंजूर पदे भरलेली पदे रिक्‍त पदे 

१ य॒ पर्यवेक्षक ८ a ८ 

२ प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी १० षु 4 

3 आरोग्य सहाय्यक/निरिक्षक ३२ २४ ८ 

४ आरोग्य सेवक/कर्मचारी १७१ १०१ ७० 
एकूण २२१ १३० ९१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३९२/आरोग्य ३अ 


oy 


तसेच उर्वरित खालील तक्त्यात नमूद ५९ पदांचे वेतन व भत्ते हे राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण पथक 


(रा.ह.नि.प.), वसई, जि. पालघर या कार्यालयामार्फ़त अदा करण्यात येत असून सदर पदांवर कार्यरत 
आरोग्य कर्मचारी व क्षेत्र कर्मचारी यांची आस्थापनाविषयक कामकाज जिल्हा हिवताप अधिकारी 
कार्यालय, पालघर यांच्याकडे वर्ग करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम मंजूर प | भरलेलीपदे | रिक्तप 
१. | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी २ २ po 
2. | आरोग्य सहाय्यक/निरिक्षक ४ 10 
३. | आरोग्य सेवक/कर्मचारी ७ ३ 
४. क्षेत्र कर्मचारी ४६ २२ २४ 
एकूण 48 32 २७ 
४. जिल्हा हिवताप अधिकारी, पालघर यांचे कार्यालयाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेली कर्मचा- 


यांची एकूण २८० पदे सेवार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास तात्काळ 
सादर करावा. 


३. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ मधील 


परिच्छेद क्र. ४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत 


करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१२१६१९२४४३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIVDAS 
MAHADEO 
DHULE 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba 
459543ed 1 9dc809f2f1 50cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5523 190302520891 1890F585145 
93563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 
cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 

Date: 2024.02.12 18:09:28 +05'30' 


(शि. म. धुळे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३९२/आरोग्य ३अ 


संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जळजन्यरोग), पुणे-६. 
५. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप), कोकणभवन, नवी मुंबई. 
जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणे/पालघर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पालघर. 
जिल्हा हिवताप अधिकारी, ठाणे/पालघर. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


mao ne GS & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


